महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील 
नागरी हक्क संरक्षण योजनेतील ७४ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 
वाचा- 
१) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८, 
दिनांक २२.०९.२००३ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/ २५/ ६१३४/ मुवा/पोल- 
८/ म.अ.प्र.क्र.”पोमसं/२००३,दिनांक १९.१२.२००३ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआरण्-७, 
दिनांक २७.०९.२००२ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विशा-६, 
दिनांक ३१.०१.२००४, ३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 
५) शासन निर्णय, गृह  विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विज्ा-९, 
दि.२४.०३.२०१४ 
६) शासन निर्णय, गृह  विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विज्ा-९, 
दि.२७.०३.२०१५ 
७) शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६, 
दि.३० जानेवारी, २०१८ 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/नाहंस/ 
१२७/२००६, दिनांक २६/०२/२०१८ 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय- 

महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक 
कार्यालयातील नागरी हक्क संरक्षण योजनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या विविध संवर्गातील १५६ अस्थायी पदे 
तसेच या पदांव्यतीरिक्‍त शासन निर्णय क्र. पीसीआर-०४१२/प्र.क्र. २००/विझा- ६ दिनांक ८ मे,२०१२ 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 


अन्वये पोलीस उप निरीक्षकाची पुनर्जिवित करण्यात आलेली २ पदे अज्ञा विविध संवर्गातील एकूण १५८ 
पदांपैकी ७४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
संदर्भाधिन क्र.७ च्या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. या शासन निर्णयाव्दारे सोबतच्या विवरणपत्रातील विविध संवर्गातील एकूण ७४ (ARTETA) 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.०९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 
३. यापदांसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
(१) मागणी क्र.बी.-१ "२०५५ TRA १०९-जिल्हा पोलीस- (00)(09) जिल्हा पोळीस दल" 
(२) मागणी क्र.बी-१ "२०५५ पोलीस-१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस- (०२)(०१) शहर पोलीस 
(३) मागणी क्र.बी-१"२०५५ पोलीस- ००१, संचालन व प्रश्ञासन- (००)(०१) पोलीस निरीक्षणालय" 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ५ मार्च, २०१८ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११६३९३६५२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by V. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h a 2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671 
७ . d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2018.03.31 16:40:07 +05'30' 


(व्य. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

३. महासंचालक व UST महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. (पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 

५. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/सर्व पोलीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 
१२.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती/विजा-६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६, दिनांक -३१ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 


विवरणपत्र 
अ.क्र पदनाम शासन निर्णय क्र. व दिनांक एकूण 
पदे 
युओएम पीसीआर पीसीआर पीएमएन | एकुण 
३१७७/२०४ | ३०९१/१८/विजा-६, | ३०९१/१८/(२)/विझ्ा-६, | ०३९७/स | पदे 
८/॥॥-पी, । दिनांक ३.१०.१९९१ | दिनांक ८.७.१९९२ या | ठीआर 
दिनांक या शासन | झासन निर्णयान्वये । ४७४/पो 
५.११.१९७७ | निर्णयान्वये पोलीस | पोलीस उप निरीक्षकांची | ल ५ ब, 
उप निरीक्षकांची | मंजूर करण्यात आलेली | दिनांक 
मजूर करण्यात पदे ही पोमसं, म.रा., | २६.२.२० 
आलेली पदे ही | मुंबई कार्यालयाकडील | ०१ 
पोमसं, म.रा.मुंबई | परिपत्रक क्र. पोमसं 
कार्यालयाकडील । /२६/ ८२१४/सपोनि/ 
परिपत्रक २००२, दि.४.१२.२००२ 
क्र.पोमसं/२६/८२१४ | अन्वये स.पो.नि. ची पदे 
/सपोनि/२००२, श्रेणीवाढ करण्यात 
दि.४.१२.२००२ आली आहेत. 
अन्वये स.पो.नि. ची 
पदे करण्यात आली 
आहेत. 
१ 2 ३ | eee ‘ ६ | ७ 
a पोलीस अधिक्षक 1-- | P= | P= | foo | १ poo q 
२ | पोलीस उप अधिक्षक "क| fee ०१ | po poo | 
३ _। पोलीस निरीक्षक ।०३ ee oe ee 
४ सहायक पोलीस ०३ ०६ a ०९ 
निरीक्षक 
4 US हवालदार f-- ०८ १६ 1--___| २४ 
है पोलीस शिपाई 1--_______| 0५ २५ ERE 
७ jas fate Sa a ee eee 
८ | टंकलेखक 1-7 ee eee 
९ | कार्यालयीन शिपाई | ०२ -- || ee eee 
एकुण ०५ १७ ५१ शिक ७४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


